वर्ष ८ , अंक ३७ ] 


मुंबई . 


सत्यमेव जयते 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक मुंबई / उपनि एम / क २१/२१०४ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई , भगीरथी को- ऑप . हौ . सो . लि . , 
सी.टी.एस. क्र . ४५४ / १ ९ , प्लॉट नं . ११ , व्हिलेज चेंबूर , शिवपुरी कॉलनी , व्ही . एन . पुरव मार्ग , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / 
डब्ल्युएम / एचएसजी / टीसी / ८२ ९९ / सन १ ९९ ६ , दिनांक ४ एप्रिल १ ९९ ६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशाच्या दिनांकापासून भगीरथी 
को - ऑप . हौ . सो . लि . ही संस्था एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचे आदेश माझे सही व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह आज दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी दिला असे . 


( 3 ) 


| पृष्ठे ३२ किंमत रुपये : १४.०० 

* 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक मुंबई / उपनि एम / क २१/२१०५ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई , गंगोत्री को - ऑप . हौ . सो . लि . , सी . टी . एस . क्र . 
४५४/२० , प्लॉट नं . १२ , व्हिलेज चेंबूर , शिवपुरी कॉलनी , व्ही . एन . पुरव मार्ग , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्युएम / 
एचएसजी / टीसी / ८५८५ / सन १ ९९९ , दिनांक ३० जून १ ९९९ . या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . ह्या आदेशाच्या दिनांकापासून गंगोत्री को - ऑप . हौ . 
सो . लि . , ही संस्था एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचे आदेश माझे सही व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह आज दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी दिला असे . 


२ 


मुंबई . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई . 


क्रमांक विसनी / मुंबई / कलम १५६ / आदेश / ५२८८ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . बाजीराव शिंदे , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई विभाग , मुंबई या आदेशान्वये 
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , २०७ , मुंबई बँक भवन , डॉ . डी . एन . रोड , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम 
९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची बाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार 
वगळून खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 

२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 


६ 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . रमेश बाळकृष्ण दळवी 

श्री . प्रदिप दत्तात्रय जाधव 


श्री . बाळू चिंटू यादव 

श्री . कृष्णराव अमृतराव पोटे 

सौ . सोनाली सुधीर कदम 

श्री . सुनिल बापुराव फाळके 

श्री . प्रकाश शंकर सरंबळे 


श्री . अतुल मोतिराम ठोके 

श्री . किशोर रामचंद्र पाटील 

श्री . गणेश अरविंद पाटील 

सौ . राजश्री अरविंद रबाडे 

सौ . सोनल मिलिंद सावंत 

श्री . महेंन्द्र बुवाजी ढोणे 

श्री . श्रीकृष्ण अरुण संकपाळ 

श्री . मंगेश नरेश तावडे 


श्री . सुभाष हरी खणकर 

सौ . मिनल राजेश देसाई 

श्री . चेतन नयनीनाथ खानोलकर 

सौ . स्मिता संजय राणे 

श्री . अशोक राजाराम पाटील 

श्री . संजिव दगडू डिकाले 

श्री . राजेश विजय चौलकर 

श्री . विलीन वसंत सावंत 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


उप व्यवस्थापक 

उप व्यवस्थापक 

उप व्यवस्थापक 

उप व्यवस्थापक 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 


m 


बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 


( १ ) 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

श्री . हर्षल गणपत सुर्वे 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

श्री . दिपक बापू खोपडे 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

श्री . अशोक गोविंद देसाई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 


श्री . अशोक गोविंद सकपाळ 

श्री . कृष्णा शंकर खरपे 

श्री . रतिकांत तुकाराम बडदे 

श्री . प्रसाद प्रभाकर नारकर 

श्री . तानाजी शंकर पवार 

श्री . महेंद्र अरुण संकपाळ 

श्री . राकेश प्रकाश मोरे 

श्री . विनायक राम म्हशिलकर 

श्री . कैलास उत्तम काळे 

श्री . सचिन मारुती मुद्राळकर 

श्रीम . सुनिता निवृत्त पोटे 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार , सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील , तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 

66 

" 

, 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 


66 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी " , मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , 
२०७ , मुंबई बँक भवन , डॉ . डी . एन . रोड , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदारांकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रिया राबवावी . 

१२ . 


मुंबई , 

दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


बाजीराव शिंदे , 
विभागीय सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २ ९ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४२ ९ ७ / सन २०२२ – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


६ 


अ . 


क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . एन . एस . निसळ , 

दिवाणी न्यायाधीश , 

व स्तर , खेड . 


शिल्लक 

अर्जित 

रजा 


रत्नागिरी , 

दिनांक २२ जुलै २०२२ . 


( ३ ) 


१२० 

दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित 

रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक २५ जुलै 

२०२२ ते दिनांक 

२८ जुलै २०२२ 
पर्यंत चार दिवस 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 


( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


दिनांक २५ जुलै २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २ ९ जुलै २०२२ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्री . डी . एल . निकम , 

जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अति सत्र न्यायाधीश , 
खेड यांचेकडे . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४३२७ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्रीमती ए . व्ही . रोट्टे , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अति . सत्र न्यायाधीश , 

खेड . 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक २५ जुलै २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


१०१ 

दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक ३० जुलै 
२०२२ ते दिनांक 

१४ ऑगस्ट २०२२ 
पर्यंत १६ दिवस 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

दिनांक ३० जुलै २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ 

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व 

अति . सत्र न्यायाधीश , 

खेड . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिनास उपस्थित रहाणे अपेक्षित आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


अ . 

क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४ - ३० शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 


संदर्भ .. 


२ . 

जिल्हा न्यायालय , रत्नागिरी कार्यालयीन आदेश मजा क्र . ब -२ / ४१३६ , दिनांक १८ जुलै २०२२ . 

क्रमांक आस्था . बी -२ / ४३५७ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत असून संदर्भ क्र . २ नुसार यापूर्वी मंजूर केलेली नैमित्तिक रजा रद्द करणेत येत आहे . 


( १ ) 

१ . 


१ . 

श्री . एम . डी . महाडीक , जादा सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , रत्नागिरी यांचा स्वतःचे आजारपणाचे कारणासाठी 
दिनांक १ ९ जुलै २०२२ ते २४ जुलै २०२२ पर्यंतची पाच दिवस परिवर्तीत रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व अर्जासोबत हजर 
केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . एम . डी . महाडीक , 

जादा सह दिवाणी 


न्यायाधीश , क . स्तर , 

रत्नागिरी . 


शिल्लक 
अर्जित / 

परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक २६ जुलै २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


२८ 

दिवस 

परिवर्तीत 

रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 
दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक १ ९ जुलै 

२०२२ ते दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

दिनांक १ ९ जुलै २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २५ जुलै २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


२४ जुलै २०२२ 

रोजीची सहा दिवसांची 

परिवर्तीत रजा वैद्यकीय 

प्रमाणपत्राआधारे 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
९ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक आस्था . बी -२ / ४३५६ / सन २०२२ – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
- 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . पी . आर . कुलकर्णी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 


क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 

चिपळूण . 


रत्नागिरी , 

दिनांक २५ जुलै २०२२ . 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - २ 


रजा 

( ३ ) 


४४ 

दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक २५ जुलै 
२०२२ ते दिनांक 


२७ जुलै २०२२ 
पर्यंत ३ दिवसांची 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

दिनांक २५ जुलै २०२२ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २८ जुलै २०२२ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्री . एस . पी . सदाफळे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 

चिपळूण . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४ - ३० शके १ ९ ४४ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Office Order 


No. Admn./1915/2022.— Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , is 
granted 05 days earned leave ex - post - facto , from 7th March 2022 to 11th March 2022 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri A. M. Phadatare , 
would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg had he not 
proceeded on leave as above . 


During the abovesaid period , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg was already kept with Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg 
and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg from 7th March 2022 to 10th March 2022 B.O.H. and from second session 
on 10th March 2022 to 11th March 2022 was already kept with Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge 
( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal and in the first session of 10th March 2022 was already kept with 
Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . 


The Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 
Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 

dated 27th July 2022 . 


S. V. HANDE , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ ११ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 

No. Admn./1920/2022.- Smt . A. B. Kurane , Civil Judge , ( S.D. ) , Sindhudurg , is granted earned 
leave for 03 days from 1st August 2022 to 3rd August 2022 with prefix holiday on 31st July 2022 
and permission to leave Head Quarters from 30th July 2022 A.O.H. to 4th August 2022 B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . A. B. Kurane , is reposted as the Civil Judge , ( S.D. ) , Sindhudurg . 
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . A. B. Kurane , 
Civil Judge , ( S.D. ) , Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge ( S.D. ) 
Sindhudurg had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg 
shall remain with Smt . S. S. Joshi , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg 
and the charge of the office of the Secretary , District Legal Services Authority , Sindhudurg , which 
is already kept with her , vide office order referred to at Sr. No. 3 above , from 30th July 2022 
A.O.H. till Shri D. B. Mhalatkar , Secretary , District Legal Services Authority , Sindhudurg returned 
to headquarters , shall remain with Smt . S. S. Joshi , District Judge - 1 and Additional Sessions 
judge , Sindhudurg . 


The Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to 
Smt . S. S. Joshi , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg . She is also directed 
to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 

Date 26th July 2022 . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – २ अ 


S. V. HANDE , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई यांजकडून 


तात्पुरता आदेश 

क्रमांक १०३३ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२. – जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश 
देण्याकरिता मी , प्रज्ञा जेडगे , पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , बृहन्मुंबई , मोटर वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा नियम 
५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए- २ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

क्रमांक १४४ / तात्पुरता / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२ 


भाग - १ 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी ९ वा दिवसाच्या " शब एशाहदत्त ( कत्तल की रात ) " म्हणजेच “ होंडा कॉर्नर " मिरवणुकीबाबत . 

66 

८ 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुस्लीम बांधवाच्या मोहरमच्या ९ व्या दिवसा निमित्त “ शब ए शाहदत्त ( कत्तल की रात ) " म्हणजेच “ होंडा 
कॉर्नर ” ही मिरवणूक सांयकाळी १६-०० वा . काढण्यात येणार आहे . सदर मिरवणुकीमध्ये अंदाजे ०१ ते १.५० लाख लोक सामील होणार आहेत . 


सदरची मिरवणूक होंडा कॉर्नर , नेसबीट जंक्शन , जे . जे . रोड , उत्तर वाहिनी येथून निघून ती सर जे . जे . मार्ग दक्षिण वाहिनी सर जे . जे . 
जंक्शन , आय . आर . रोड , पाकमोडिया स्ट्रिट , जैनविया हॉल येथे समाप्त होणार आहे . 

वाहतूक वळविण्याची ठिकाणे 


( अ ) उत्तर वाहिनी : - चकाला जंक्शन कडून मोहमद अली रोडवरून भेंडीबाजार जंक्शनकडे येणारी वाहतूक ही चकाला 
जंक्शनवरून कर्नाक बंदरकडे वळविण्यात येईल . 


( ब ) दक्षिण वाहिनी 
: 
( क ) मांडवी जंक्शन : 


( ड ) नूरबाग जंक्शन : 


खडापारशी जंक्शनकडून नेसबिट जंक्शनकडे येणारी वाहतूक ही बलवंतसिंग दोधी मार्गे वळविण्यात येईल . 
काळबादेवी रोडवरून मांडवी जंक्शनकडे येणारी वाहतूक ही मोहम्मद अली रोड दक्षिण वाहिनीवरून 
एल.टि. मार्ग कर्नाक बंदर कडे वळविण्यात येईल . 


नूरबाग कडून जे . जे . जंक्शन कडे जाणारी वाहतूक ही डॉ . महेश्वरी रोड वरून वाडीबंदर जंक्शन 
पी.डिमेलो रोड मार्गे वळविण्यात येईल . सदरचे फेरबदल हे सायंकाळी १४.०० वा . पासून मिरवणूक 
संपेपर्यंत अस्तित्वात राहतील . 


भाग - २ 

- 


दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी १० वा दिवसाच्या ( असुरा ) “ शाम - ए - गरीबा " मिरवणुकीबाबत 

दिनांक ९ ऑगस्ट २०१२ रोजी असुरा म्हणजे “ शाम - ए - गरीबा ” ही मिरवणूक मोहरमच्या १० व्या दिवसा निमित्त काढण्यात येणार आहे . 
सदर मिरवणूक जैनबिया हॉल , पाकमोडिया स्ट्रीट पासून याकुब स्ट्रिट इब्राहिम रहिमतुल्ला रोड , जे . जे . जंक्शन , सर जे . जे . रोड , नेसबीट 
जंक्शनवरून सरदार बलवतसिंग दोधी मार्गे माझगांव येथे रहिमताबाद कब्रस्तान भायखळा या ठिकाणी जाऊन समाप्त होणार आहे . 


सदर मिरवणुकीच्या मार्गावरील खाली नमूद रस्त्यावरील वाहतुकीवर १५ - ०० वा . ते २४-०० वा . पर्यत परिणाम होण्याची शक्यता आहे . 

सदर मिरवणूक जैनबिया हॉल मधून निघाल्यानंतर पाकमोडिया स्ट्रिट वरून पाकमोडिया स्ट्रिट मार्गे आय . आर . रोडवर आल्यानंतर डावे 
वळण घेऊन जे . जे . जंक्शन वरुन सर जे . जे . पोलीस ठाणेसमोरुन , नेसबीट जंक्शन व सरदार बलवंतसिंग दोधी मार्गे , सेंट मेरी स्कूलकडून 
सेल्सटॅक्स सर्कल वरून रहिमताबाद कब्रस्तान भायखळा येथे समाप्त होणार आहे . 


सदर दोन्ही मिरवणुकी दरम्यान खालील रस्त्यावरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात येईल किंवा पर्यायी मार्गावर पाठविण्यात येईल . तसेच , 
सदरचे फेरबदल हे मिरवणूक मार्गावर असेपर्यंत अस्तित्वात राहतील . 

( १ ) मिरवणूक सुरू होण्यापूर्वी अर्धा तास अगोदर चकाला जंक्शनवरील वाहतूक कर्नाक बंदर ब्रिज मार्गे पी . डिमेलों रोडने पाठविण्यात 

येईल . 


( २ ) दोन टाकीकडून मौलाना शौकत अली मार्गे सर जे . जे . जंक्शनकडे येणारी वाहतूक दोन टाकी जंक्शन वरून मौलाना आझाद रोड 
( दक्षिण ) व डंकन रोड कडे पाठविण्यात येईल . 

( ३ ) गोल देऊळ कडून एस . व्ही . पी . रोड ते भेडीबाजार जंक्शन कडे जाणारी वाहतूक बापू खोटे स्ट्रिट कडे वळविण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ १३ 

( ४ ) अब्दुल रहेमान स्ट्रिट व बापू खोटे स्ट्रिट वरून येणारी वाहतूक पायधुनी जंक्शन येथून काळबादेवी रोड मार्गे वर्धमान चौकाकडे 
पाठविण्यात येईल . 


( ५ ) वर्धमान चौकातून काळबादेवी रोड मार्गे पायधुनी जंक्शन कडे येणाऱ्या सर्व बेस्ट बसेस वर्धमान चौकामध्ये उजवे वळण घेवून 
एल.टि.मार्ग मार्गे सी.एस.टी. जंक्शन कडून पी . डिमेलो रोडवरून पाठविण्यात येईल . 


( ६ ) भायखळा वाहतूक विभाग हद्दीतील बी . ए . रोडने लालबाग ब्रिज वरून येणारी सर्व वाहने खडा पारशी जंक्शन येथे उजवे वळण घेवून 
क्लेअर रोड , नागपाडा जंक्शन , मौलाना आझाद रोड , बापू खोटें स्ट्रीट , पायधुनी जंक्शन , काळबादेवी रोड मार्गे वर्धमान चौकाकडे पाठविण्यात 
येईल . 


( ७ ) एक दिशा पश्चिम पुर्व वाहतुकीस खुला असलेला सोफिया झुबेर मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद राहील . 

( ८ ) बलवंत सिंग दोधी मार्गावरून सेंट मेरी स्कूलकडून नेसबीट जंक्शनवर येणारी फक्त जड मालवाहू वाहने नेसबीट वरून दक्षिणेकडे जाऊ 
इच्छितात , त्यांना उजवे वळण देवून त्यांना खडा पारसी जंक्शनकडे वळविण्यात येतील . 


( ९ ) पायधुनी जंक्शन वरून आय . आर . रोडवरून येणारी वाहतूक ही मांडवी जंक्शन या ठिकाणावरून उजवे वळण देवुन मोहमद अली 
रोडकडे पाठविण्यात येईल . 


( १० ) नूरबाग कडून जे . जे . जंक्शनकडे कुठल्याही वाहनाना प्रवेश दिला जाणार नाही . नूरबाग जंक्शन येथे डावे वळण घेवून डॉ . मशैरी 
रोडने वाडीबंदर ब्रिजवरून पी . डिमेलो रोडला पाठविण्यात येतील . 


( ११ ) सर जे . जे . उड्डाणपूल सर्व प्रकारच्या हलक्या वाहनानाकरिता नेहमीप्रमाणे चालू राहील . ( आवश्यकता भासल्यास ) जी वाहने उत्तर 
वाहिनीवरुन खाली येतील ती सोफिया झुबेर मार्ग जो सध्या एक दिशा मार्ग आहे तो काही वेळाकरीता बंद करून त्या मार्गाने सरळ नागपाडा जंक्शन 
येथून उजवे वळण घेवून सरळ खडा पारसी करीता जातील . 


( १२ ) माझगाव सेल्स टॅक्स सर्कलकडून शिवदास चापशी मार्गे दक्षिणेकडे ( नुरबागकडे ) जाणारी वाहतूक माझगाव सर्कल येथुन आर . एम . नाईक 
मार्गाने डावीकडे वळण घेवुन डॉकयार्ड जंक्शनकडे वळविण्यात येईल . 


( १३ ) डॉ . मस्करन्स रोड मार्गे दक्षिणकडे ( सेल्स टॅक्स सर्कलकडे ) जाणारी वाहतूक मुस्तफा बाजार सर्कल येथुन संत सावता मार्गे रे 
रोड स्लिप रोडकडे वळविण्यात येईल . 


( १४ ) शेठ मोतीशा लेनमार्गे डॉ . मस्करन्स रोडकडे जाणारी वाहतूक खडापारसी मार्गे दक्षिणेस वळविण्यात येईल . 

( १५ ) डॉ . बी . ए . रोडवरून दक्षिणेकडे जाणारी वाहतूक दादोजी कोंडदेव मार्गे बॅ . नाथ पै मार्गाकडे वळविण्यात येईल . 

( १६ ) घोडपदेव नाक्यावरून रामभाऊ भोगले मार्गे मुस्तफा बाजार जंक्शनकडे येणारी वाहतूक बॅ . नाथ पै मार्गे वळविण्यात येईल . 

( १७ ) नेसबीट जंक्शन डॉ . बी . ए . रोडकडून बलवंतसिंग धोदीमार्ग , माझगाव कोर्टाकडे जाणारी वाहतूक बंद राहील .. 

( १८ ) डॉ . बी . ए . रोड , संत सावता मार्ग जंक्शन ते मुस्तफा बाजार जंक्शन दुतर्फा वाहतुकीस बंद राहील . 

( १ ९ ) लालबाग ब्रीज दक्षिण वाहिनीवरील वाहतूक संत सावता जंक्शन येथुन यु - टर्न घेवुन एस ब्रीजकडे वळविण्यात येईल . 

( २० ) भायखळा ब्रीज दक्षिण वाहिनीवरील वाहतूक खडापारशी जंक्शन येथून उजवीकडे वळविण्यात येईल . 

( २१ ) ( आवश्यकता भासल्यास ) लालबाग ब्रिजकडून दक्षिण वाहिनी वरून येणारी वाहतूक भायखळा ब्रिजवरून न जाता संत सावंता 
मार्गेने पी . डीमेलो रोडला जाणार . 

सदर आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिनांक ऑगस्ट २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


मुंबई , 

दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ . 


प्रज्ञा जेडगे , 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , 
वाहतूक , मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE , DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) TRAFFIC , 
MUMBAI 


TEMPRORY NOTIFICATION ORDER 

O.W. No. 1033 / DCP South / Traffic Notification / 22.— In order to prevent danger , obstruction 
and inconvenience to the public , to so direct , I , Pradnya Jedge , Dy Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under Section 115 Motor Vehicles 
Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No MVA0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , 
dated 19th May 1990 do hereby order as under 

No. 144 / DCP / South / Tr / 2022 


Part - I 

On 8th August 2022 a procession of " Shab A Shahdat ( Qatal ki Raat ) " i.e " Honda corner " for 
Mohurram is scheduled from 16:00 hrs on following route . 


It will start from Nesbit Junction - Sofia Zuber Junction - Sir J. J. Junction - I. R. Road - 
Pakmodia Street - Jainbia Hall . 


( A ) North Bound 


MOHURRAM PROCESSION 


( B ) South Bound 


( C ) Mandavi Junction 


DIVERSIONS 

: All the traffic coming from Chakala Junction to proceed towards 
Sir J. J. Junction via Mohammed Ali Road , will be diverted to P. 
D'mello Road via Carnac Bunder Bridge at Chakala Junction , half 
an hour before commencement of the procession . 


: All the traffic coming from Khadaparshi Junction towards Nesbit 
Junction , will be diverted to Balvant Singh Dodhi Marg . 


: Vehicles coming from Kalbadevi Road and I. R. Road to Mandvi 
Junction will be Diverted on Mohd . Ali Road - Chakla . Junction - L. 
T. Marg - Carnac Bunder Bridge - P.D'Mello Road . 


( D ) Noorbaug Junction : Vehicles coming from Noorbaug Junction towards Sir J. J. Junction 
will be diverted to Dr. Maheshwari Road - Wadi Bunder Bridge 
Wadi Bunder Junction - P.D'mello Road . 


All these restriction will remain from the commencement of procession at 16:00 hrs till it 
gets over . 


Part - II 

On 9th August 2022 , a procession of Ashura i.e “ Sham - e - gariba " for Mohurram is scheduled 
from 14-00 hrs on following road . 


It will start from Zainabia Hall - Pakmodia Street along Yakub Street , I. R. Road , Sir J. J. 
Junction , Sir J. J. Road , Nesbit Junction , Balwantsingh Dhodi Bridge and terminates at 
Rehamatabad Cemetery at Mazgaon . 


DIVERSIONS 

( 1 ) All North Bound Traffic of Chakala Junction will be diverted to P.D'Mello Road via Carnac 
Bunder Bridge at Chakala Junction , half an hour before commencement of the above 
procession . 


( 2 ) Traffic coming from Don Talky Junction towards Sir J. J. Junction via Maullana Shaukat 
Ali Road will be diverted to Maullana Azad Road ( South ) and Duncan Road . 


( 3 ) Traffic coming from Gol Deul ( Round Temple ) along with Sardar Vallabhbhai Patel Road 
will take right turn and use Bapu Khote Street . 


( 4 ) Traffic coming at Pydhonic Junction from Abdul Rehman Street and Bapu Khote Street 
will be diverted to Kalbadevi Road towards Vardhman Chowk . 


१५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
१५-२१ , 
( 5 ) BEST Buses intending to come at Pydhonie Junction from Kalbadevi Road will take right 
turn at Vardhman Chowk and proceed via L.T. Marg , C.S.T. Junction , P.D'Mello Road . 


( 6 ) All types of vehicles coming via Lalbaug bridge of B. A. Road from Byculla Traffic Divition 
shall take right turn from the junction of Khada Parshi via Clare Road - Nagpada Junction 
- Maulana Azhad Road Bapu Khote St.- Pydhunie Junction Shall comes to Kalbadevi 
Road and from there shall proceeds towards Vardhaman Junction Or their Destination . 


—— 


( 7 ) One way west - East vehicular flow of Sophia Zuber road shall be closed for all types of 
vehicular traffic . 


( 8 ) All types of heavy vehicles on Balwantsingh Dhodi Marg which are intending to go towards 
Nesbit Junction will take right turn at Nesbit Junction and will be diverted Khada Parsi 
Junction . 


( 9 ) Vehicles coming from Pydhonie Junction via Ibrahim Rehamtullah Road will be given 
right turn at Mandvi Junction . They will use Mohammed Ali RoadB , Chakla Junction , 
L.T. Marg , P. D'Mello Road . 


( 10 ) Vehicles coming from Noorbaug towards Sir J. J. Junction will be diverted via 
Dr. Maheshwari Road to P.D'Mello Road . 


( 11 ) The Sir J.J.Flyover bridge will remain open for all types of LMVs , as usaual . ( If Required ) 
LMVs which goes through north bond that vehicles will go for Sofiya Zuber Road , which 
has One Way , will be closed for some while and further proceed through Nagpada Junction 
with right turn towards Khada Parsi Junction . 


( 12 ) Vehicular traffic from Mazgaon circle on Shivdas Chapsi Marg south bound towards 
Noorbaugh will be diverted at Mazgaon Circle on R.M.Naik Marg towards Dockyard 
Junction . 


13 ) Vehicular traffic on Dr. Mascarenhas Road south bound will be diverted on Sant Savata 
Road from Mustafa Bazar Circle towards Reay Road Slip Road . 


( 14 ) Vehicular traffic on Seth Motisla Lane towards Mascarenhas Road will be diverted towards 
Khada Parsi . 


( 15 ) Vehicular traffic on Dr. B.A. Road south bound will be diverted at D. K. Road towards 
Barrister Nath Pai Road . 


( 16 ) Vehicular traffic on Rambhau Bhogale Marg towards Mustfa Bazar will be diverted at 
Ghodapdev Naka towards Barrister Nath Pai Road . 


( 17 ) Vehicular traffic on Balwantsingh Dodhi Marg will be closed from Nesbit Junction towards 
Mazgaon court . 


( 18 ) Vehicular traffic on Saint Savata Marg will be closed from Dr. B.A. Road to Mustafa Bazar 
Junction on both side . 


( 19 ) Vehicular traffic on Lalbaugh bridge south bound will be diverted from Sant Sawata . 
Marg towards S bridge . 


( 20 ) Vehicular traffic on Byculla bridge south bound will be diverted at Khada Parsi Junction . 

( 21 ) ( If Required ) The Traffic from LalBaug Bridge ( South Bond ) will not go on Byculla Bridge 
but will be directed to Saint Sawata Marg to P. D'mello Road . 

Issued under my seal and signature on the day of August , 2022 . 


PRADNYA JEDGE , 
Dy . Commissioner of Police , 
Traffic ( South ) , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक डी विभाग / मुंबई / क वर्ग निवडणूक / २५७५/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७३ अअअ ( ५ अ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी डॉ . अविनाश अ 
भागवत , उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई हिंद मजदुर पंचायत युनियन्स एम्प्लॉईज को- ऑप . क्रेडिट सोसा . लि . , म्युनिसिपल मजदुर 
युनियन , बाल दंडवते स्मृती , २३७-२३९ , एन . एम . जोशी मार्ग , मुंबई ४०० ०१३ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद 
केलेल्या मतदारसंघातून सन २०२१-२२ ते सन २०२६-२७ या पाच वर्षांच्या ( दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ ते १० फेब्रुवारी २०२७ ) या कालावधीसाठी 
यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहिर करीत आहे . 


१६ 


अ.क्र . 

उमेदवाराचे नाव 
( २ ) 

( १ ) 

१. श्री . नायक सुशिल वासुदेव 


२. श्री . दळवी महेश दिनकर 


३ . 


४. श्री . चुंडाळ लाझर देवासी 


५ . 


६ . 


७ . 


श्री . खामकर दिपक चंद्रकांत 


८ . 


श्रीम . कांबळे त्रिशिला लालजी 


श्रीम . आठवले रंजना चिंतामणी 


श्री . जाधव अशोक क्रिष्णा 


श्री . कालकर अशोक तानाजी 


मुंबई , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


उमेदवाराचा पत्ता 
( ३ ) 


सदनिका क्रमांक बी / १०७ , विनी हाईटस , सीएचएस लि . , 
लक्ष्मीबेन छेडा मार्ग , साईबाबा पेट्रोलपंप जवळ , 

नालासोपारा ( प . ) ४०१ २०३ . 


सदनिका क्रमांक १ , खान मंझिल , आनंद नगर , जे . एम . रोड , 
भांडुप ( प . ) , मुंबई ४०००७८ . 


सदनिका क्रमांक २०२ / सी - १ , सागर सीएचएस लि . , 

सेक्टर नं . २ , चारकोप , कांदिवली ( प . ) , मुंबई ४०००६७ . 


सदनिका क्रमांक ५० / १५ ९ ४ , मनोरंजन टागोर नगर , 
विक्रोली ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ . 


४०२ , न्यु श्री दर्शन , प्लॉट नं . ६३-६४ , सेक्टर २ ९ , 
अग्रोली , बेलापुर , नवि मुंबई ४००६१४ . 


मतदारसंघ 
( ४ ) 

सर्वसाधारण मतदारसंघ 


एन . एन . पी . प्लॉट - ५-१ , मृगशिर्षा सीएचएस लि . , 

बिल्डींग - ६ / बी -१६ , जनरल ओ . के . वैद्य मार्ग , 

आय . टी . पार्क जवळ , गोरेगांव ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०६५ . 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


महिला राखीव मतदारसंघ 


जी / ३ , शिवम सिदधी सीएचएस लि . , गोग्रासवाडी , पाथर्ली रोड , महिला राखीव मतदारसंघ 
डोबिंवली पूर्व , ठाणे ४२१ २०१ . 

अनुसुचित जाती मतदारसंघ 


सदनिका क्रमांक १३ / ०३ , बीआयटी चाळ , माधवराव गांगण मार्ग , इतर मागास वर्ग मतदारसंघ 
आग्रीपाडा , मुंबई ४०००११ . 


डॉ . अविनाश ओ . भागवत , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १४२ / २०२२ . – ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादींकडुन जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची 
शक्यता आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी मोहरम ( ताजिया ) ताबूत विसर्जन , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी नारळी पौर्णिमा / रक्षाबंधन , दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र दिन / पतेती , दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी 
पारशी नुतनवर्ष दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोपाळकाला / दहिहंडी असे सण / उत्सव 
संपन्न होणार आहेत तसेच चालीया उत्सव व इयत्ता १० वी , इयत्ता १२ वी ची पुरवणी परीक्षा चालू आहेत . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , Date 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत 
व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 


( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 
कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४०५५ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


१८ 


अ . 


क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्रीमती ए . व्ही . रोट्टे , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अति सत्र न्यायाधीश , 

खेड . 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


रत्नागिरी , 

दिनांक १४ जुलै २०२२ . 


१३१ 

दिवस 

परिवर्तीत 

रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक ५ जून 

२०२२ ते दिनांक 


२ ९ जुलै २०२२ 

५५ दिवस 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्री . डी . एल . निकम , 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व 

अति . सत्र न्यायाधीश , 

खेड . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापनन म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

- 

क्रमांक बी -२ / ४०५३ / सन २०२२ – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड . 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक १४ जुलै २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


१८ ९ 

दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक १८ जुलै 

२०२२ ते दिनांक 


२० जुलै २०२२ 
तीन दिवस 

अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 


( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


( ५ ) 

दिनांक १७ जुलै २०२२ 
रोजीची सुट्टी 

दिनांक १६ जुलै २०२२ रोजीचे 
कार्या . वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २१ जुलै २०२२ चे कार्या . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्री . एन . एस . मोमीन , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 
चिपळूण . 
( जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड यांचे सह ) 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्याचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


१ ९ 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक आस्था बी -२ / ३ ९ ७३ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता . 


२० 


अ . 


क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , 
दिवाणी न्यायाधीश 


क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
गुहागर . 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


रत्नागिरी , 

दिनांक ११ जुलै २०२२ . 


७ 

दिवस 

परिवर्तीत 
रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक २ ९ जून 

२०२२ ते दिनांक 


५ जुलै २०२२ 
पर्यंतची सात दिवसांची 
परिवर्तीत रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 


( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्री . एस . टी . सदाफळे 
दिवाणी न्यायाधीश , 

क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ 
चिपळूण यांचेकडे 

दिनांक २ ९ जून २०२२ चे 

कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते 
६ जुलै २०२२ चे कार्या . 
वेळेपुर्वीपर्यंत 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , गुहागर यांची दिनांक २ ९ जून २०२२ रोजीची एक दिवसाची 
नैमित्तीक रजा या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ २१ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक आस्था बी -२ / ४०३३ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . एस् . के . सोनवणे , 
दिवाणी न्यायाधीश 


( क . स्तर ) व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 

राजापूर . 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


रत्नागिरी , 

दिनांक १४ जुलै २०२२ . 


६५ 

दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 
दिनांक 


( ४ ) 

दिनांक १६ जुलै २०२२ ते 

दिनांक २१ जुलै २०२२ 
या सहा दिवसांची 

अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक १५ जुलै २०२२ चे 
कार्या . वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २२ जुलै २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 
श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी ( दिवाणी 

न्यायालय क . स्तर , 


या न्यायालयाच्या 

पदभारासह ) 


लांजा 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्याचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


२२ 


क्रमांक बी -२ / ४५ ९ ० / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २ ९ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . ला . द . बिले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


रत्नागिरी , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


२८८ 

दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 
दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 


( ४ ) 

दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ 
पर्यंत ३ दिवस अर्जित रजा . 


( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ , 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ 
रोजीच्या सुट्टया . 


दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ चे 

कार्या . वेळेनंतरपासून ते 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्री . एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिड / बी -३ / संस्था नोंदणी / २०६ / सन २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . डहाणू , जि . पालघर , याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , शांती निकेतन बिल्डिंग नं . ४ , सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ४४ , वाणगाव , वाणगाव - चिंचणी रोड , 
पेट्रोलपंपासमोर , ता . डहाणू , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पीएलआर / 
डिएचयू / एचएसजी / ( टि.सी ) / ९ ६१ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर 
अधिनियमाच्या क्रमांक १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डहाणू , 
दिनांक २७ जुलै २०२२ . 


66 


अजय गुजराथी , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . डहाणू , जि . पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एस / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / १४० ९ / ११३३ ९ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , स्कायलाईन स्पार्कल सी विंग को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . ११३३ ९ , ऑफ भांडूप 
व्हिलेज , डब्ल्यूएमयू क्रेन लि . समोर , सुभाष रोड , नाहूर ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये 
नोदंणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 

दिनांक २५ जुलै २०२२ . 


अरुण चौगले , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस - विभाग , मुंबई . 


अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३७७ / सन २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , जि . पालघर याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे 
की , श्री दत्त निवास को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . 
४ , सर्व्हे नं . ९९ / ०२ , मुं . पो . टोंभोडे , जि . ता . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १७०५ / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 


पालघर , 

दिनांक १८ जुलै २०२२ . 


२३ 


66 


मुंबई , 

दिनांक २५ जुलै २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यू - एल / एचएसजी / ( ओएच ) / ११७८४ / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , १ ॲरोसिटी प्रिमायसेस 
को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सिटीएस नं . ६६ ९ , ६७० आणि 
६७१ ऑफ व्हिलेज मोहिली , सफेद पुल , अंधेरी कुर्ला रोड , मुंबई 
४०० ०७२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

66 


संभाजी निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल विभाग , मुंबई . 


" 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३ ९९ / सन २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , वृदांवन हाईटस को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
सर्व्हे नं . ३८०/१/२ , ३८१ , ३८२/३/४ , प्लॉट नं . १० , १२ , १४ , १६ , 
१८ आणि २० , व्हिलेज माहिम , पालघर माहिम रोड , पालघर 
( पश्चिम ) , ता . जि . पालघर , नोदंणी क्रमांक पी . एल . आर . / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १७०८ / २०२२-२०२३ / सन 
२०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी १६० 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यू - एल / एचएसजी / टीसी / ११२ ९ ४ / २०२१ 
२२ / सन २०२१. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , मित्रा टॉवर को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . २ ९ ० बी व्हिलेज चुनाभट्टी हिल 
रोड , सायन चुनाभट्टी , मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


मुंबई , 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ . 


संभाजी निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एल विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३ ९ ८ / सन २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसुचीत 
करीत आहे की , सरिता आपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सर्व्हे नं . ७०/०३ , ७०/०४ , ७१/०५ , ७१/०७ प्लॉट नं . 
१० व्हिलेज , टेंभोडे , कॉलेज रोड , चाफेकर कॉलेज समोर , ता . जि . 
पालघर , नोदंणी क्रमांक पी.एल. आर . / ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टी.सी ) / १७०७ / २०२२-२०२३ / सन २०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 

दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


" 


पालघर , 

दिनांक २६ जुलै २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४०३ / सन २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , प्रिती दर्पण , बिल्डिंग नं . २० को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , गट नं . २२४२२६ हिस्सा नं . २ व ३ , व्हिलेज 
माकणे , सेंट्रल पार्क , सफाळे ( पश्चिम ) , ता . जि . पालघर , नोदंणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १७० ९ / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ २५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४०४ / सन २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , प्रिती छाया , बिल्डिंग नं . २३ को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , गट नं . २२४२२६ हिस्सा नं . २ व ३ , व्हिलेज 
माकणे , सेंट्रल पार्क , सफाळे ( पश्चिम ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १७१० / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
“ 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक २६ जुलै २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४० ९ / सन २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , फिया फ्लोरेन्झा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
माहिम रोड , पालघर , सर्व्हे नं . ८२७/३/१ , ८२७ / ४ / ए , ८२७ / ३ / 
ए , ८२७ / ३ / पीटी प्लॉट नं . १,२,३,४ व्हिलेज माहिम , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / 
१७११ / २०२२-२०२३ / सन २०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

66 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


66 


पालघर , 

दिनांक २७ जुलै २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ४ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - ई / एचएसजी / टीसी / ९ ७ ९ ० / २०२२-२३ / 
१२२० / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , शिवतीर्थ को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सी.एस. नं . ५ ९ ३ ( पार्ट ) , मफतलाल मिल कंम्पाऊन्ड , 
रामभाऊ भोगले मार्ग , माझगाव , मुंबई ४०० ०१०. क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्युई / एचएसजी / टिसी / ९ ७ ९ ० / २०२२-२३ / सन २०२२ , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


संदिपान मते , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ई विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एम / एचएसजी / ( टीसी ) / २१७७ / ११३२ ९ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , स्विस बुलेवर्ड को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . १६ , सिटीएस नं . ४ ९ ८ , पोस्टल 
कॉलनी , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 


मुंबई , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एम- विभाग , मुंबई . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८ ९ २ / ३३८ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , यारी 
हाईटस् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ओवे , घर नं . १५४० , 
ओवे , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८ ९ २ / ३३८ / २०२१-२२ / सन २०२२ 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


66 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८ ९ ५ / ३ ९ १ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , 
साई कृष्णा रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . १२ ९ , 
हिस्सा नं . १ व २ , उसर्ली , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८ ९ ५ / २०२१-२२ 
सन २०२२ दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब - ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

१ , 


पनवेल , 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ १० / ७४ ९ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सिल्वर 
व्हिला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . ३ , सर्व्हे नं . ११० , 
हिस्सा नं . १ , कोळखे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ १० / २०२१-२२ / 
सन २०२२ दिनांक ३१ मार्च २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब- १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


— 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१५२ / १४५० / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , बेलंतारा 
फेज -२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . २ , प्लॉट , 
गट नं . १३२/३/१ , १३२/३/२ , १३२/३/३ , १३२/३/४ , १३२/३/५ , 
१३२/३/६ , १३२/३/७ , कराडे खुर्द , ता . पनवेल , जि . रायगड , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१५२ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ दिनांक १ ९ जुलै २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक १ ९ जुलै २०२२ . 


" 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १४६१ / ५१५६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , निर्मल 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ३४ , हिस्सा 
नं . १ , उसर्ली खुर्द , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१५६ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
२० जुलै २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक २० जुलै २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १४६५ / ५१५८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , फॉर्च्यून 
कॅलिप्सो सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ७७ -ब , ( प्लॉट 
नं . १ ते २४ ) , केवाळे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१५८ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ दिनांक २० जुलै २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक २० जुलै २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १४८४ / ५१५ ९ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आयेशा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट नं . ३४/५ व ६ , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ५१५ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २१ जुलै 
२०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 

66 


पनवेल , 
दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


२७ 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


पनवेल , 
दिनांक २७ जुलै २०२२ . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १५४८ / ५१६१ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री माऊली 
दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मिळकत नं . १३० आणि ९ ७ , 
मौजे आकुर्ली , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१६१ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
२७ जुलै २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २ ९ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना अधिसूचना 


२८ 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १५ ९ ७ / ५१६२ / 
२०२२ - २३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री गणेश 
कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , घर नं . ३७२ / ए , टेंभोडे , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ५१६२ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब - १ ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १५ ९९ / ५१६३ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
समर्थ कृपा सदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट 
नं . १५६३ आणि १५६३/१ , शिवाजी रोड , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / 
५१६३ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . 
नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


" 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १६२१ / ५१६४ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , खान प्लाझा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ४१ , ४२ , ४२/१ ते 
४२/६ , पटेल मोहल्ला , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१६४ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १६४८ / ५१६६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुशिल 
अद्वैत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट नं . ५३२ / ए , 
तहसिल ऑफीस जवळ , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१६६ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब- १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

66 

आहे . 


पनवेल , 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ २ ९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६३७६ / ११ ९ ३ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – उप निबंधक , सहकारी संस्था के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , क्रिस्टल हार्मोनी 
को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . १०३ , एस . एन . 
पाटील रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


66 


मुंबई , 
दिनांक २८ जुलै २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६३७२ / ४०३१ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आनंद को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . सी / ९ ११ ते ९ १३ , झिगझॅग 
रोड , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० , नोदंणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्यूएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३७२ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

66 

" 


मुंबई , 

दिनांक २६ जुलै २०२२ . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


- 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / एचएसजी / टिसी / १६१२३ / २८६ ९ / २०२२ 
२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भगत ग्रॅड्युअर को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . २४३ , सर्व्हे नं . ४६४ , हिस्सा नं . १ 
आणि २ , ऑफ इनफीनीटी मॉल , मालाड ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६४ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ . 


" 


प्रतिक पोखरकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
पी - विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


मुंबई , 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ . 


क्रमांक झोपुप्रा / उपनि / कार्यासन- १ / टे.सी . ४ / सन २०२२ / SRA / CO / 
OW / 2022 / 31855 - उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , खातीजा टॉवर , 
एस . आर . ए . सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . ९ , 
विंग बी व सी , न . भू . क्र . ९ए , ९ए / १ ते ५७ , १२३ / ए , व्हिलेज 
बाणडोंगरी , ता . बोरीवली , मालाड ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टि.सी. / १३३३५ / सन २०२२ , दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


66 


किशोर मांडे , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / एचएसजी / टीसी / १६१२४ / २८ ९ ४ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , अस्मी को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . १०४ , रोड नं . ५ , जवाहर नगर , 
गोरेगाव ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० १०४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


मुंबई , 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


प्रतिक पोखरकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
पी - विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८२० / २१४४ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शिवराम सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , जीवन नगर , रहिवासी संघ , न्यु लिंक रोड , 
आझाद नगर , विरा देसाई रोड , अंधेरी ( प . ) , मुंबई ४०० ०५३ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये नोंदणीकरिता आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८३६ / २८४१ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था के पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आर्यन सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , रुम नं . १२१ , जनता कॉलनी , गिल्बर्ट हिल 
रोड , भवन्स कॉलेजजवळ , अंधेरी पश्चिम , मुंबई ४०० ०५३ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८३७ / २१४२ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हाजी मलंग सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , रुम नं . ८०३ , शितला देवी को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , डी . एन . नगर , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० 
०५३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 


66 


66 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 


} 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८३८ / २१४३ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दिव्या महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , जीवननगर , न्यु लिंक रोड , साईबाबा मंदिरजवळ , 
अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) 
( ९ ) ( १ ) ] अन्वये नोंदणीकरीता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 


66 

" 

“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८३ ९ / २१४५ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , विनायगम सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , रूम नं . ४५३ , शितलादेवी को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , डी . एन . नगर , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० 
०५३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० [ सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८४० / २१४० / 
२०२२ - २३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महादेश सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , बिल्डिंग नं . १६ , रुम नं . ४ , महंत कृपा 
बिल्डिंग , मनिष नगर , जे . पी . रोड , अंधेरी पश्चिम , मुंबई ४०० 
०५३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( नियम 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 

" 

66 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


३१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८४१ / २१३ ९ / 
२०२२ - २३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चिनू महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , बिल्डिंग नं . २६ , रूम नं . ४५३ , शितला 
देवी झोपडपट्टी , डी . एन . नगर , अपना बाजारजवळ , अंधेरी ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०५३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये 
नोंदणीकरीता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / १२ ९ ५ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , 
के.एस.ए.ग्रँड को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी . एस . नं . 
१७७४ , भायखळा डिव्हिजन , संक्ली स्ट्रिट , क्रॉस लेन नं . ३ , 
भायखळा , मुंबई ४०० ००८ , नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यूई / एचएसजी / 
टीसी / ९ ८२७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ 
यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

" 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ ) / २८४२ / २१३८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पार्वती महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , के - डब्ल्यूएच / १० , शितलादेवी को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , डी . एन . नगर , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०५३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
[ नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६३७७ / २१४६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सँड पेबल्स को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी.टी.एस. नं . १ ९९ , सर्व्हे नं . १३ , 
व्हिलेज अंबोली , आझाद लेन -३ , ऑफ विरा देसाई रोड , अंधेरी 
( प . ) , मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० [ नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] 
अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ई विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


" 


जा.क्र . एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / ११ ९ ० / ( टीसी ) / ९ ८०८ / 
२०२२ - २३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , समृद्धी हाईट्स 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . १२५ , सी.एस. नं . 
२३६/१० , तेलंग रोड , माटुंगा सेंट्रल , मुंबई ४०० ०१ ९ , ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ८०८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 

" 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


